अर्थसंकल्पीय अनुदान 020-2029 
मागणी क्र. वाय-०४, २७०२ लहान 
पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व 
विकास आस्थापना (योजनेत्तर)(२७०२ 
३९१८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६९ /पापु १५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल कुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १६ जुले, २०२० 
वाचा- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकःअर्तसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२०. 


प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधयेक, २०२०” यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास संमती दिळेली आहे आणि ते २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ म्हणून 
महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दि. १८ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. सन 
२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदी पहिल्या तीन 
महिन्यांकरीता (जून, २०२० अखेर) एकूण वार्षिक तरतूदीच्या १५ ते २५ टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) निधी वितरण करण्याबाबत शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग दि. १६ एप्रिल, २०२० अन्वये सुचित करण्यात आले आहे. 


सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “२७०२ लहान पाटबंधारे भूजल संपत्तीच्चे अन्वेषण व विकास आस्थापना (योजनेत्तर) 
(२७०२ ३९१८)” या लेखाशीर्षाखाली रू. ५०९०७३०००/- इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भिय परिपत्राकानुसार सदर Sasa वितरित करण्यात आलेले अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः SYST १६२०/प्र.क्र.६९/पापु१५ 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 
शासन निर्णय - 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू.१२३८९५५००/- अनुदान संचाळक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन 
निर्णयाद्वारे मुक्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशीळवार लेखाशीर्ष | वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ | सन २०२०-२१च्या प्रथम ३ 
मंजुर तरतुद महिन्यांकरिता वितरित 
करावयाचे अनुदान 
शशश ०१ वेतन ४९११९२.००० १२२७९८.००० 
२ ०३ अतिकालिक भत्ता ६४३.००० ०.००० 
3 ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी 21900 ,000 2190 000 
पट्टी 
४ ११ प्रवास खर्च ५०००.००० ०.००० 
५ १३ कार्यालयीन खर्च ३५००.००० ३५०.००० 
द १४ भाडेपट्टी व कर ४१५३.००० ४१५.३०० 
१७ संगणक खर्च १७२.००० ०.००० 
२० इतर प्रशासकीय खर्च १.००० ०.००० 
९ २४ पेट्रोल तेळ वंगण ६२२.००० ६२.२०० 
१० ।५१मोटार वाहन १०९०.००० ०.००० 
एकूण 4OR0(93 .000 923,284 .400 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच संदर्भिय शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ४ 
ते १३ व सोबतच्या परिशिष्ठातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर खर्च मागणी क्रमांक वाय-४, लेखाशीर्ष “२७०२-लहान पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण 
व विकास आस्थापना (योजनेत्तर) २७०२ ३९१८” याळेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. तसेच 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SYST १६२०/प्र.क्र.६९/पापु१५ 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करून दिलेले अनुदान मासिक तरतुदीतुन भागविण्यात यावा. सदर निधी वित्त विभागाच्या संदर्भिय 
शासन परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध आला असुन त्याचा संकेतांक असा २०२००७१६१३५९५००२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. tae crn bin 


DN: c=IN, o=Goven arashtra, ou=Water Supply and 


mi }ostalCode=400032, st=MAHARASHTRA, 


Sanitation Department, = 
+ 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a26661 f5eefb602 
Chetan Balasaheb Nikam 2000. eects 


serialNumber=7268de4066097 1f80951c66d0e657e903b378196f5 
1a978d2a366cf5eb564c0c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 
Date: 2020.07.16 17:01:34 +05'30' 


(वेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२. उप संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
५. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६(२ प्रती) 

६. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

७. निवड नस्ती- पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


